पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव, 
महाराष्ट्र शासन यासाठी सहाय्यक 
अनुदान मंजूर करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आंचिम-२०२१/प्र.क्र.९७/सां.का.१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ नोव्हेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र शासन व पुणे फिल्म फाऊंडेशन यांच्या संयुक्‍त विद्यमाने दरवर्षी पुणे 
आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आयोजित करण्यात येत आहे. या महोत्सवातील महाराष्ट्र प्रभात 
सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय चित्रपटास रु.१०.०० लाख, महाराष्ट्र प्रभात सर्वोत्कृष्ट आंतरराष्ट्रीय 
चित्रपट दिग्दर्शकास रु.५.०० लाख आणि सर्वोत्कृष्ट मराठी चित्रपटास रु.५.०० लाख असे 
पुरस्कार वितरणासाठी एकूण रु.२०.०० लाख एवढे सहाय्यक अनुदान मंजूर करण्यात येते. 
तसेच आयोजनासाठी रु.५०.०० लाख निधी संबंधित संस्थेस वितरीत करण्यात येत होता. 
आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या आयोजनार्थ शासनामार्फत अर्थसहाय देण्यात येते या 
अनुषंगाने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री महोदयांनी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पिय 
भाषणास पुणे आंतरराष्ट्रीय वित्रपट महोत्सवासाठी रू.४.०० कोटी निधीची घोषणा केली आहे. 
त्यानुसार पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

२१च्या पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे आयोजन दि. १२ ते १९ जानेवारी, २०२३ 
या कालावधीत पुणे येथे होणार आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री महोदयांनी सन 
२०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पिय भाषणात पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी रू.४.०० कोटी 
निधीची घोषणा केली आहे. त्यानुषंगाने २१ व्या पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी 
रु.१,८७,४०,०००/- (रुपये एक कोटी सत्त्याऐंशी लक्ष चाळीस हजार फक्त) इतका उपलब्ध 
असलेला निधी वितरीत करण्यास खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून मंजूरी देण्यात 
येत आहे. 


१. हे अर्थसहाय्य निधीच्या उपलब्धतेनुसार मंजूर केले जाईल. 

२. सदर महोत्सवाचे आयोजन महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई यांच्यामार्फत पुणे फिल्म 
फौंडेशन यांनी करावे. 


DASANKA @\MAHOTSAVA9 aT पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव.000% 


३. सदर महोत्सवाची जाहिरात, निमंत्रणपत्रिका इ. माध्यमातून “पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट 
महोत्सव, महाराष्ट्र शासन” असा ठळक उल्लेख करणे आवश्यक आहे. तसेच महाराष्ट्र 
चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ, दादासाहेब फाळके'चित्रनगरी, 
गोरेगाव, मुंबई आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांचाही लोगो घेणे आवश्यक 
आहे. महाराष्ट्र शासनाचा सहयोग महोत्सवाशी संबंधित सर्वाना तसेच प्रसार माध्यमांना 
देखील स्पष्टपणे समजेल अज्ञा पध्दतीने आयोजकांनी महोत्सवपूर्व व महोत्सवादरम्यान 
विशेषर्वाने अधोरेखित करावा. (फलक / बॅनर लावणे, जाहिरातीमध्ये गहाराष्ट्र 
शासनाचा लोगो प्रसिध्द करणे इ.) सदर बाबींची पूर्तता होत किंवा कसे याची खातरजमा 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई यांनी करावी, 

४. महोत्सवासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करणे आवश्यक राहील. 

५. सदर महोत्सवाच्या परीक्षक व आयोजक मंडळामध्ये शासनाच्या प्रतिनिधींचा समावेश 
असणे बंधनकारक आहे. 

६. सदर मंजूर केलेले अनुदान हे अनावर्ती स्वरुपाचे असेल. चित्रपट महोत्सवाच्या 
समारोपानंतर कमाल ३ महिन्यात उपयोगिता प्रमाणपत्र पुणे फिल्म फौंडेशन यांनी 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
यांच्यामार्फत शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील, 

७. सदर महोत्सवाच्या आयोजनाच्या खर्चाचे लेखापरीक्षण दरवर्षी महालेखापालांकडून 
करुन घेण्यात यावे. सदर लेखापरीक्षण अहवाल शासनास सादर केल्याशिवाय पुढील 
वर्षाचे अर्थसहाय्य वितरीत केले जाणार नाही. 

८. सदर महोत्सवाचे संपूर्ण आयाजन पुणे फिल्म फौंडेशन यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीगधून पुण्यारोबतच अन्य ४ जिल्ह्यांमध्ये करण्यात यावे. इतर जिल्हांमध्ये 
महोत्सवाचे आयोजन करतानासुद्धा अनुक्रमांक ३ नुसार प्रसिद्धी करणे बंधनकारक आहे. 

९. महोत्सवाच्या तिकाणी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाची पर्यटन विषयक माहिती 
देणारी केंद्रे उभारण्यात यावी. यासाठीच्या मुलभूत सोयी-सुविधांवरील खर्च पुणे फिल्म 
फौंडेशन यांनी पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या 
निधीमधून करावा. 


१०. वरील सर्व निकष /अटी यातील बदल, सुधारणा किंवा अर्थ लावणे याबाबतचे पूर्ण 
अधिकार शासनास राहतील व याबाबत शासनाने दिलेले आदेश संबंधितांवर बंधनकारक 
राहतील. तसेच याबाबत करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या दोन्ही पक्षात वाद झाल्यास वादाचे 
निराकरण करण्याकरीता सचिव, सांस्कृतिक कार्य यांचा लवाद नेमण्यात येऊन त्यांनी 
दिलेला निर्णय अंतिम तसेच दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक राहील. तथापि, लवाद नेमल्यास 
कोणत्याही पक्षास न्यायालयात जाण्याची मुभा नाही. वरील अटी डातींसह करार 
करण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक 


विकास महामंडळ यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
DAASANKA १॥॥/॥५५०७४२१वा पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव,000% 


११. आयोजक संस्थेल्ला शासन निर्णय दि.१८.१०.२०१२ अन्वये घोषित धोरणातील सर्व अटी व 
झातींची पूर्तता करणे बंधनकारक राहील. 
१२. शासनाकडून देत असलेल्या अनुदानातून पारितोषिक रकमेत वाढ करणे, कार्यक्रमाची 
व्याप्ती वाढविणे व प्रशासकीय खर्च कमी करणे आवड्यक राहील. 
२. यासाठी उप सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत असून, अवर सचिव (रोख झाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक 
कार्य विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहेत. त्यांनी 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ 
दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगांव, मुंबई यांना सदर रक्‍कम एकरकमी वितरीत करावी. 
३. संदर झासन निर्णय वित्त विभाग झासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ 
२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७ एप्रिल,२०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-पहिळा, उपविभाग-१, अ.क्र.२७, नियम क्र.१४९ नुसार प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
अधिकारानुसार प्राप्त खर्च करण्याच्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे, 
४. वित्त विभागाच्या झारान परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्रक्र.1३/अर्थ-३,दि.०४.०४.२०२२ 
सोबतच्या परिशिष्टातील अनु.क्र.१ मधील अटी व शातींची पूर्तता होत असल्याची खात्री 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास महामंडळ यांनी 
करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


५.  याराठी होणारा खर्च "मागणी क्रमांक झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती (००) १०२, कला 
संस्कृती प्रचालन (०३) (०६) आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (२२०५ १५८१), ३१ सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाझीर्षारवाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांच्या उपलब्ध तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२२११२११५२९३९८३२३ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
नवक्षधरमाठे 
(विद्या वाघमारे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१ मा.मंत्री, सांस्कृतिक कार्र यांचे खाजगी सत्तित 
२) सचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
४ महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता )-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
४) महालेखापाल ( लेखापरीक्षा )-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


00800८ १८४५३७१ a दुजे भांतरराद्वीश rage भडोत्सत:0009 


६) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

७ नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) वित्त विभाग (व्यय-१५), मंत्रालय, मुंबई 

९) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी आणि सांस्कृतिक विकास 
महामंडळ, दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, गोरेगाव, मुंबई 

११ संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

99) अध्यक्ष, पुणे फिल्म फाऊंडेशन, फ्लॅट नं.१, सारजाई बिल्डिंग, साईबाबा मंदिराजवळ, 
मुकुंद नगर, पुणे-सातारा रोड, पुणे - ४११ ०३७ 

१२) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३) अवर सचिव (रोख शाखा), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४) निवड नस्ती 


DASANKA १७१३५२१ वा पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव,00% 


